“उद्योग सहसंचालक (गट-आ)” या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२१ची 
अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठसू-२०२१/९५/प्र.क्र.१८/उद्योग-३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : १० फेब्रुवारी, २०२१ 
वाचा :- १) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दि.२१.१०.२०११. 
२) शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता-२०२०/५७/प्र.क्र.३५/उद्योग-३, दि.२८.०७.२०२० 
3) उद्योग संचालनालय, मुंबई, यांचे पत्र क्र.उसं/आस्थापना-१/अंतिम ज्ये.सू./ 
उ.स.सं.(गट-आओ)/२०२१/अ-१०७, दि.२.०२.२०२१ 


शासन परिपत्रक :- 


उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील “उद्योग सहसंचालक (गट-आ)” या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२० 
ची अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भ क्र.२ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. उद्योग संचालनालयाने संदर्भ क्र.३ अन्वये 
सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार या संवर्गात दि.०१.०१.२०२० ते दि.३१.१२.२०२० या कालावधीत पात्र अधिकाऱ्यांची 
नियमित पदोन्नती, सरळसेवा वा अन्य विहित मार्गाने नियुक्‍ती झालेली नाही. 
२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार “उद्योग सहसंचालक 
(TE-3)” या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२० ते दि.३१.१२.२०२० या कालावधीची तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची 
तयार करण्यात आलेली नाही. यास्तव “उद्योग सहसंचालक (गट-ओ)” या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२१ रोजीची 
अंतिम ज्येष्ठतासूची सोबतच्या “प्रपत्र अ” मध्ये प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
३. मा.उच्च न्यायालयाने याचिका क्र. २७९७/२०१५ वर दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार तसेच, यासंदर्भात 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील अंतिम 
न्यायनिर्णयानुसार सन २००४ नंतरच्या निवडयाद्यांमध्ये बदल झाल्यास, त्यानुसार सदर ज्येष्ठतासूचीमध्ये बदल 
होईल. 
४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०२१०१६३८३७०२१० असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SANJAY SHANKARRAO INGLE 


SANJAY DN: CN = SANJAY SHANKARRAO INGLE, C = IN, S 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU 
SHANKARRAO INGLE sistusints sserevaio soy 
Date: 2021.02.10 16:47:22 +05'30 
(संजय इंगळे) 
उपसचिव 


प्रति, 
१. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 
२. संबंधित अधिकारी-(द्वारा-विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचाळनालय, मुंबई) 
३. निवडनस्ती (उद्योग-३) 


शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठसू-२०२१/९५/प्र.क्र.१८/उद्योग-३, दि. १०/०२/२०२१ सोबतचे प्रपत्र “अ 


“उद्योग सह संचालक (गट- अ)” या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम (final) ज्येष्ठतासूची 


अ.क्र. | ज्येष्ठता नांव प्रवर्ग जन्मतारीख नियुक्ती नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता | सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अभिप्राय 
क्रमाक (नियुक्तीनंतर प्रवर्ग दिनांक (सरळसेवेने / मर्यादित दिनांक / दिनांक अर्हता 
बदलला असल्यास विभागीय परीक्षेव्दारे ज्येष्ठतेचा 
त्याचा दिनांक) नियुक्त उमेदवारांचा मानीव 
(वैध / अवैध ) गुणवत्ता क्रमांक व दिनांक 
परीक्षेचे वर्ष) 

| 3 | 2 4 ६ ८ ९ aa | 

। | २८.०६.१९५८ | २२.०८.१९९१ १२.०८.२०१५ | ३०.०६.२०१६ .ई. farm निर्णय दि.१७.०९.२०११ अन्वये 
उद्योग सह संचालक पदावर पदोन्नती. 
शासन निर्णय क्र.पदोन्न-१४१३/९२६/ 
प्र.क्र.१७४/उद्योग-३, दि.१२.०८.२०१५ 
अन्वये अतिरिक्‍त उद्योग संचालक 
(गट-अ) या पदावर पदोन्नती. 
दि.०१.२.२०१६ (म.पू)पासून स्वेच्छा सेवानिवृत . 

२ २ .वि.क. खुला ०१.१२.१९६० | ३१.१०.१९९० २०.०४.२०१६ | ३०.११.२०१८ शासन निर्णय दि.१७.०९.२०११ अन्वये 
उद्योग सह संचालक पदावर पदोन्नती. 
शासन निर्णय क्र.पदोन्न-२०१५/७४१/ 
प्र.क्र.१४२/उद्योग-३, दि.२०.०४.२०१६ 
अन्वये अतिरिक्त उद्योग संचालक 
(गट अ) या पदावर तदर्थ स्वरुपात पदोन्नती. 
दिनांक ३०.११.२०१८ रोजी सेवानिवृत्त . 

३ 3 श्री.प्र.प्र.दाबेराव अनुसूचित जमाती | २५.०५.१९५८ | ३०.११.१९९३ पदोन्नती १७.०९.२०११ | ३१.०५.२०१६ बी.ई. ।शासन निर्णय दि.१७.०९.२०११ अन्वये 


(वैध) (इलेक्ट्रॉनिक्स) |उद्योग सह संचालक पदावर पदोन्नती. 


दिनांक ३१.५.२०१६ रोजी सेवानिवृत्त . 


| ०१.०६.१९६७ | १४.१०.१९९७ २६.०८.२०१५ । ३१.०५.२०२५ बी.ई. शासन निर्णय क्र.पदोन्न-१४१५/प्र.क्र.२६/ 


(१७.०६.२०१४) मेकॅनिकल |उद्योग-३, दि.२६.०८.२०१५ अन्वये 
डी.बी.एम. उद्योग सह संचालक (गट-अ) या पदावर 
बॉयलर  |तदर्थ स्वरुपात पदोन्नती. 


प्रोफेशियन्सी |शासन ज्ञापन क्र.इएसटी-२०१५/६९७/प्र.क्र.१३४/उ-३, 


ग्रेड-१  |दि.०१.०६.२०१८ अन्वये श्री.शै.गि.राजपूत यांना 
सेवाकनिष्ठ असलेले श्री.वि.ल.राजाळे, उ.स.सं. 
यांचा पदोन्नतीचा (प्रत्यक्षात रुजू दिनांक) 


दि.१७.६.२०१४ हा मानीव दिनांक मंजूर करण्यात 


आला आहे. 


५ /श्री.वि.ल.राजाळे ह ०१.११.१९६२ | ३०.०४.१९९४ ३१.०१.२०१९ । ३१.१०.२०२० | बी.ई. (निर्मिती) शासन 


सन निर्णय क्र.पदोन्न-१२१३/प्र.क्र.३३/ 


VAS. ।उद्योग-३, दि.१०.०६.२०१४ अन्वये 
(मेकॅनिकल) |उद्योग सह संचालक (गट-अ) या पदावर 


तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती. 


अति.उद्योग संचालक (गट-अ) या पदावर 


तात्पुरत्या स्वरुपात दि.३१.१.१९ अन्वये पदोन्नती 


दिनांक ३१.१०.२०२० रोजी सेवानिवृत्त . 


६  ।श्री.शि.वि.पाटील खुला ०५.०५.१९६१ | ११.०६.१९८२ पदोन्नती १०.०६.२०१४ | ३१.०५.२०१९ | बी.टेक. ।|शासन निर्णय क्र.पदोन्न-१२१३/प्र.क्र.३३/ 
क-अभियंता उद्योग-३, दि.१०.०६.२०१४ अन्वये 
पदावर नेमणूक. उद्योग सह संचालक (गट-अ) या पदावर 


तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती. 
दिनांक ३१.५.२०१९ रोजी सेवानिवृत्त . 


७  श्री.प्र.प.देशमुख खुला १५.०६.१९६१ | ०५.०५.१९९४ पदोन्नती १०.०६.२०१४ | ३०.०६.२०१९ | बी.एस.सी. |शासन निर्णय क्र.पदोन्न-१२१३/प्र.क्र.३३/ 
(टेक)  |उद्योग-३, दि.१०.०६.२०१४ अन्वये 
उद्योग सह संचालक (गट-अ) या पदावर 


तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती. 


दिनांक ३०.६.२०१९ रोजी सेवानिवृत्त . 


(थर्मल इंजि.) 


M.B.A. 


(Pers Mayot) 


८ ८ _ श्री.स.सं.सुरवसे अनुसूचित जाती | ०५.०१.१९६८ | २५.०९.१९९२ पदोन्नती १०.०६.२०१४ | ३१.०१.२०२६ | TR. |शासन निर्णय क्र.पदोन्न-१२१३/प्र.क्र.३३/ 
(वैध) (मेक-डिझाईन) |उद्योग-३, दि.१०.०६.२०१४ अन्वये 
(ars ।उद्योग सह संचालक (गट-अ) या पदावर 
प्राविण्यासह) तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती. 
एम.बी.ए. 
९ ९  /श्री.ब.सू.जोशी खुला ११.०७.१९६३ | २७.०४.१९९४ पदोन्नती २६.०८.२०१५ | ३१.०७.२०२१ बी.ई. ।शासन निर्णय क्र.पदोन्न-१४१५/प्र.क्र.२६/ 
(इलेक्ट्रीकल) |उद्योग-३, दि.२६.०८.२०१५ अन्वये 
एम.ई. | Sart सह संचालक (गट-अ) या पदावर 
(एन्स्ट्रय) |तदर्थ स्वरुपात पदोन्नती. 
षि 7 श्री.अ.प्र.धर्माधिकारी खुला १२.०२.१९६४ | 02.04.9928 पदोन्नती २६.०८.२०१५ | २८.०२.२०२२ बी.ई. ।शासन निर्णय क्र.पदोन्न-१४१५/प्र.क्र.२६/ 
(इलेक्ट्रिकल) |उद्योग-३, दि.२६.०८.२०१५ अन्वये 
उद्योग सह संचालक (गट-अ) या पदावर 
तदर्थ स्वरुपात पदोन्नती. 
। | श्री.सं.ज.कोरबू अनुसूचित जमाती | २३.०६.१९६७ | १८.०७.१९९४ पदोन्नती १९.०३.२०१६ | ३०.०६.२०२५ बी.ई. pares निर्णय क्रआयएसटी-२०११/प्र.क्र.२०५/ 
(वैध) (मेकॅनिकल |उद्योग-३, दि.२३.०५.२०१२ अन्वये 
इंजिनिअरिंग) |अधिक्षकिय उद्योग अधिकारी पदावर पदोन्नती. 
शा.नि.क्र.ज्येष्ठता-४५१३/३१२०/प्र.क्र.3७/उ-३, 
दि.३१.०८.२०१३ अन्वये श्री.कोरबू यांची 
ज्येष्ठता निश्चित करण्यांत आली आहे. 
शासन निर्णय क्र.इएसटी-२०१५/६०९/प्र.क्र.११८/ 
उद्योग-३, दि.१९.०३.२०१६ अन्वये 
उद्योग सह संचालक (गट अ) या पदावर तदर्थ 
स्वरुपात पदोन्नती. 
१२ १२ ।'श्री.अ.र.चांदोरीकर वि.मा.प्र. २९.१०.१९५८ | १८.०८.१९८० पदोन्नती १९.०३.२०१६ | ३१.१०.२०१६ | विज्ञान पदवी |शासन निर्णय क्र.आयएसटी-२०११/प्र.क्र.२०५/ 
(वैध) उद्योग-३, दि.२३.०५.२०१२ अन्वये 
अधिक्षकिय उद्योग अधिकारी पदावर पदोन्नती. 
शासन निर्णय क्र.इएसटी-२०१५/६०९/प्र.क्र.११८/ 
उद्योग-३, दि.१९.०३.२०१६ अन्वये 
उद्योग सह संचालक (गट अ) या पदावर तदर्थ 
स्वरुपात पदोन्नती. 
दिनांक ३१.१०.२०१६ रोजी सेवानिवृत्त 
१३ १३  ।श्री.ग.ओं.भारती भ.जमाती (ब) १८.०८.१९६७ | १८.१०.१९९७ पदोन्नती १३.११.२०१९ | ३१.०८.२०२५ | B.E(Mech) ।शासन निर्णय क्र.पदोन्न-१२१५/२७१/प्र.क्र.१५/ 
(वैध) ५.७१. ।उद्योग-३, दि.१०.०२.२०१६ अन्वये 


अधिक्षकिय उद्योग अधिकारी (गट-अ) या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती. 
उद्योग सह संचालक (गट-अ) या पदावर 


तात्पुरत्या स्वरुपात दि.१३.११.१९ अन्वये पदोन्नती 


